“लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ 

निवडणूक संबंधीत राज्य, जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना पारिश्रमिक/ 
मानधन देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सीईएल - २०१९/प्र.क्र.५७९ /१९/३३(१) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३१ मे, २०१९ 
शासन निर्णय - 
महाराष्ट्र राज्यात दिनांक ११, १८, २३ व २९ एप्रिल २०१९ BAT चार टप्यात ळोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूका घेण्यात आल्या आहेत. दिनांक १० मार्च २०१९ रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम 
घोषित केल्यापासून ते दिनांक २७ मे २०१९ ह्या निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये 
निवडणूकीच्या कामाशी प्रत्यक्ष संबंधित असलेल्या राज्य, जिल्हा व तहसिल स्तरावरील राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांना ह्या निवडणूकीसंबंधातील समय मर्यादेत संवेदनशील, जिकीरीचे दगदगीचे काम अत्यंत 
परिश्रमपूर्वक व जबाबदारीने पार पाडावे लागले. ह्या निवडणूकीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर पडणारा कामाचा 
ताण, कामाची व्याप्ती व कामाचे दिवस इत्यादी लक्षात घेऊन खाली नमूद केलेल्या राज्य, जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील, तसेच निवडणूकीच्या कामासंबंधीत राजपत्रित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या माहे एप्रिल २०१९ ह्या 
महिन्यातील ७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय मूळ वेतन (Basic Pay) एवढी रक्‍कम पारिश्रमिक/मानधन 
म्हणून देण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. परंतु कोणत्याही अधिकाऱ्यांची अशी रक्‍कम त्याच्या १ 
महिन्याच्या वेतनापेक्षा जास्त असणार नाही तसेच सदर मानधन हे एका अधिकाऱयास एकदाच देय होईल. 
अ राज्यस्तर :- 
मुख्य सचिव 
अपर मुख्य सचिव (गृह) 
. मुख्य निवडणूक अधिकारी 
४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 
५. अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी 
सह सचिव, मुख्य सचिव यांचे कार्यालय 
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजपत्रित अधिकारी 
मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कामाकरिता ज्यांच्या 
सेवा उपलब्ध करून घेण्यात आल्या आहेत असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
राजपत्रित अधिकारी 


“0 (२ SG © 


१०. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कामाकरिता ज्यांच्या 
सेवा उपलब्ध करून घेण्यात आल्या आहेत असे राष्ट्रीय सूचना केंद्रातील (NIC) राजपत्रित 
अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः - सीईएल - २०१९/प्र.क्र.५७९ /१९/३३(१) 


११. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अधिग्रहीत 
करुन ज्यांच्या सेवा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत असे अवर सचिव व कक्ष अधिकारी 
१२. निवडणुकीच्या कामासाठी कार्यरत शासन मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, 
मुंबई व शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई यांचे राजपत्रित अधिकारी 
ब) जिल्हास्तरीय :- 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
२. सहायक आयुक्‍्त/उप आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (फक्त निवडणूकीचे काम 
करणारे) 
सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
४. सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी (लोकसभा मतदारसंघनिहाय) 
५. सर्व लोकसभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 
६. सर्व जिल्ह्याचे उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
७. सर्व तहसिलदार (फक्त निवडणुकीचे काम करणारे) 
८. नायब तहसिलदार (प्रत्यक्षात निवडणूक कामकाज केलेले) 
९. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहायक/चिटणीस/हेडक्लारक (जे राजपत्रित 
अधिकारी असतील व जे निवडणूकीचे काम पाहणार आहेत) 
qo. या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी लोकसभा निवडणूक 
२०१९ च्या प्रत्यक्ष कामासाठी निवडणूकीच्या संपूर्ण कालावधीकरिता स्वत: लेखी आदेश 
काढून नियुक्‍त केलेले इतर राजपत्रित अधिकारी 
२. या प्रयोजनासाठी राज्यस्तरावरील अ.क्र. ८ ते १२ व जिल्हास्तरावरील अ.क्र.७ ते १० च्या बाबतीत 
कोणत्या अधिकाऱ्यांना किती मानधन अनुज्ञेय ठरवावे याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्य 
निवडणूक अधिकारी यांना राहील. 
३. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-२, प्रधानशीर्ष २०१५-निवडणूका, STAT १०५-संसदेच्या 


निवडणूक घेण्यासाठी लागणारा खर्च, (००)(०१) संसदेच्या निवडणूक घेण्यासाठी लागणारा खर्च, १३- 
कार्यालयीन खर्च (२०१५००५९) दत्तमत या लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक: अनौसं-११७/१९/सेवा-६/९, दिनांक 
२७.०५.२०१९ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक: अनौसं-१६४/२०१९/व्यय-४, दिनांक ३१.०५.२०१९ अन्वये त्या 


विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - सीईएल - २०१९/प्र.क्र.५७९ /१९/३३(१) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६०११०३२२८८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A N | L N A N 5 | N G य a 7tenteds020832448005295758 15aada508a7437f2ae5d9fal 


त, 0९ ‘ode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=328a78fb26991 ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae44b4 1 ffeeScc 


VA LV | 8464f2F1, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ANIL NANSING 


VALVI 
Date: 2019.06.01 12:55:18 +05'30' 


(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / वांद्रे 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
५. सर्वजिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१० अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सहायक आयुक्‍्त/ उप आयुक्‍त, विभागीय आयुकत कार्यालय (निवडणूकीचे काम करणारे) 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी 

यांना सूचित करण्यात येते की, सदरची रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर काढता येणार 

नसल्यामुळे त्यांनी कोषागारात तपशिलवार देयक सादर करुन सदर रक्कम खर्ची 

टाकण्यात यावी. 
१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 
१५. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१६. संचालक, शासन मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई 
१७. *सर्व लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी 
१८. *सर्व लोकसभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 
१९. *सर्व जिल्ह्याचे उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
२०. वित्त विभाग सेवा -९, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
२१. सामान्य प्रशासन विभाग/ का.क्र.२६, मंत्रालय, मुंबई 
२२. निवड नस्ती (कार्यासन - 33) 


Cc ww A -5 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


